शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२२/प्र.क्र.१२/२२/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १९ जानेवारी, २०२२. 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२२/११, दि. ०४/०१/२०२२. 
शासन आदेश:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधीळल, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र पदनाम व कार्यरत निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत | कालावधी नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा | घेतलेल्या | समाप्तीचा पुढे चालू 
दिनांक रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ ३ ४ षु & 9 
॥। श्रीमती सुवर्णा विश्वास शा.नि.क्र. ११/०८/२०१६ | निरंक |। १०/०८/२०१८ | ११/०८/२०१८ 
जाधव, अधिव्याख्याता, ससेनि-३२१५/ (4.4) (म.नं.) (4.9) 
संगणक अभियांत्रिकी, प्र.क्र. ४३८/१५/ 
शासकीय निवासी महिला तांशि-७, 
तंत्रनिकेतन, तासगांव दि.२६/०७/२०१६ 
२ _ | at. पांडूरंग महादेव शा.नि.क्र. १५/१२/२०१७ | निरंक | १४/१२/२०१९ | १५/१२/२०१९ 
सरगर, अधिव्याख्याता, ससेनि-३२१७/ (7.4) (म.नं.) (म.पू.) 
यंत्र अभियांत्रिकी, प्र.क्र. ७२/१७/ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७, 
मिरज दि.१४/१२/२०१७ 
३ श्री.अक्षय बाळकृष्ण पवार शा.नि.क्र. २६/०५/२०१७ | एकूण ५५ | १९/०७/२०१९ | २०/०७/२०१९ 
अधिव्याख्याता, हॉटेल ससेनि-३६१७/ (7.4) दिवस (म.नं.) (म.पू.) 
मॅनेजमेंट अँण्ड कॅटरिंग प्र.क्र. १४/१७/ 
टेक्नॉलॉजी, महाराष्ट्र तांशि-७, 
राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ दि.२९/०४/२०१७ 
हॉटेल मॅनेजमेंट अण्ड 
कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-३४२२/प्र.क्र.१२/२२/तांशि-७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अधिव्याख्यात्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११९१७०१२३५००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

SAMEER LAXIMAN (7111117 


4335700९22479432895745509७1७0७02008651283018421 354900. 
5, 05९00009/॥803418538880/46£883281)48६0746018635924 


I Number=6EE64CF9B42881 125C3715A5DB341B5827C5743C728BC85FO4BB71F 
F8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 
Date: 2022.01.19 17:01:59 +05'30 


(समीर ढेरे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित अधिव्याख्याते, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, तासगाव/मिरज 
४. प्राचार्य, महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सांगली, 
७. निवडनस्ती/तांशि-७. 


mn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


